महाराष्ट्र राज्य लॉटरी 
“महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी दसरा विशेष” या मासिक 
सोडतीची बक्षिसरचना व कार्यपध्दतीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मरालॉ-२०२२/प्र.क्र.४६ /लॉटरी-२ 
नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक : २१ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा : १. उपसंचालक (वि.व ले.), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी कार्यालय, वाशी, नवी मुंबई यांचे पत्र 
क्र. उपसं (विवले)/मरालॉ /योजना/१९२९/२०२३, दि.०४/०८/२०२३. 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.मरालॉ २०२२/प्र.क्र.४६/लॉटरी-२,दि.१७/०७/२०२३ 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.मरालॉ २०२२/प्र.क्र.४६/लॉटरी-२,दि.०७/११/२०२२ 
शासन निर्णय : 
उपरोक्त वाचा येथील संदर्भ क्र.२ च्या वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.१७/०७/२०२३ अन्वये 
महाराष्ट्र राज्य लॉटरीची “महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी गणपती विशेष” या मासिक सोडतीच्या बक्षिस रचना व 
कार्यपध्दतीस मान्यता देण्यात आली आहे. आता सदर सोडतीची बक्षिससंरचना व कार्यपध्दती ही संदर्भ 
क्र.३ अन्वये मान्यता देण्यात आलेल्या "महाराष्ट्र गणेडालक्ष्मी नाताळ विशेष" या सोडतीप्रमाणेच ठेवण्यात 
आली होती. आता सदर सोडतीची बक्षिस रचना व कार्यपध्दती तशीच ठेऊन "महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी 
दसरा विशेष" या नावाने दिनांक १७/१०/२०२३ रोजी, सायंकाळी: ४.०० वाजता मासिक सोडत 
काढण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. "ARIS गणेशलक्ष्मी दसरा fears" या नावाने काढण्यात येणाऱ्या मासिक सोडतीसाठी बक्षिस 
संरचना व कार्यपध्दती आणि इतर अटी व शर्ती, संदर्भ क्र. ३ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक 
मरालॉ २०२२/प्र.क्र.४६/लॉटरी -२, दि.०७/११/२०२२ अन्वये विहित केल्याप्रमाणे लागू राहतील. 
3. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०८२११७१८४०९००५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SWATI SANDEEP VICHARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=FINANCE DEPARTMENT, 
WATI A N D ) E E Pp 2.5.4.20=43b3606c6050b27243664a8a3f57ce418109cf 


dad57c4fb2b4af38a1a993b1af, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
Vi C H A R F serialNumber=05F5493C23DE353B8B7E1736AB817050 


6FFB9S5B6E8FE48367B0CD0486E7B36E6, cn=SWATI 


SANDEEP VICHARE 
Date: 2023.08.23 12:09:02 +05'30' 


(स्वाती विचारे) 
अवर सचिव तथा राज्य उप संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, वित्त विभाग. 
प्रति, 
१. मा. उपमुख्यमंत्री , मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
२. अपर मुख्य सचिव, (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः मरालॉ-२०२२/प्र.क्र.४६ /लॉटरी-२ 


३. अपर मुख्य सचिव, (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव, (ले. व को.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, वित्त विभाग, मुंबई-३२. 
६. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-२१. 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
९. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. उप सचिव (राज्य लॉटरी) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-५१. 
१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३. उप संचालक (वित्त व लेख), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी कार्यालय,वाशी, नवी मुंबई. 
१४. कक्ष अधिकारी, प्रशा-४/ अर्थोपाय/ लेखाधिकारी (लॉटरी संचालनालय), 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. निवड नस्ती, लॉटरी -२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


